प्रधान जिल्हा न्यायाधिश, अकोला यांनी Reg.Civil Appeal 
॥५०.९१/२०१२ (Original HC First ॥.॥९०.९०८/२००८) मध्ये 
दिनांक २९.८.२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 

श्री. वाय.एन.द्विवेदी, सेवानिवृत्त लेखापाल यांना विलंबाने 
प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्तीनंतर देय लाभाच्या 
रक्कमेवर व्याज अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- न्यायप्रर०१९/प्र.क्र.१०३/१९/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२० 


वाचा :- 9) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांचे पत्र क्र.सेवापूर्व 
शिक्षण- १(३)/न्यायाळयीन प्रकरण/२०१९-२०/४८४९ दिनांक ०९.१२.२०१९ 
२) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला यांचे पत्र क्र. जिशिवप्रसं/अ/ 
आस्था/व्दिवेदीन्या.प्र./९५/२०२०, दिनांक,३१.०१.२०२० 
3) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, अकोला यांचे पत्र क्र. स्विय सहा.१२/२०२०, 
दिनांक १५.०२.२०२० 


प्रस्तावना :- 

श्री.वाय.एन.द्विवेदी, सेवानिवृत्त लेखापाल यांना प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अकोला या कार्यालयाकडून विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्ती नंतर देय लाभाच्या 
रक्कमेवर, व्याज मिळण्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालय, अकोला येथे याचिका क्रमांक ११३/२००८ 
दाखल केली होती. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ टक्के प्रमाणे व्याजाची रक्‍कम रु.७६२३७/- 
दिनांक १५.३.२०१३ रोजी अदा केली आहे. परंतु ४ टक्के व्याजाचा दर श्री. द्विवेदी यांना मान्य 
नसल्याने त्यांनी १८ टक्के प्रमाणे व्याजाच्या दराची मागणी मा. न्यायालयाकडे केली होती. त्यामध्ये, 
मा. न्यायालयाने ९ टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचे आदेश दि.२९/८/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये पारित 
केले आहेत. त्यानुसार वर नमूद करण्यात आलेल्या दिनांक ३१.१.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये प्राचार्य, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला यांनी सादर केलेल्या व्याजांच्या गणनेनुसार व्याजा 
मधील फरक रुपये १,६३,०५३/- एवढी रक्कम श्री. द्विवेदी यांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मा. न्यायालयाच्या दिनांक २९.८.२०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्री. द्विवेदी यांना मूळ 
रक्कम रुपये ५,६६,१५४/ वर दावा दाखल केलेल्या दिनांकापासून ते हुकूमनाम्याच्या दिनांकापर्यंत 
९% दराने व्याजाची व हुकूमनाम्याच्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष प्रदान दिनांक पर्यत ९% दराने 
व्याजाची आकारणी करुन येणारे व्याज व मा. न्यायालयाने मंजूर केलेला अपील खर्च अदा 
करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला यांनी 
परिगणना करुन सादर केलेले व्याज रुपये १,५४,६१३/-( अक्षरी रुपये एक लाख चोप्पन हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्रर०१९/प्र.क्र.१०३/१९/प्रशा-५ 


सहाशे तेरा फक्त) व अपीलाचा खर्च (मा. न्यायालयाने मंजूर केलेला ) रुपये ८४४०/-(अक्षरी रुपये 
आठ हजार चारशे चाळीस फक्त) एकूण १,६३,०५३/-(अक्षरी रुपये एक लाख AA हजार त्रेप्पन 
फक्त) इतक्या रक्‍कमेस एक विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२००३०५१७२७४९९९२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHIL KHODWEKAR 
SUSHIL we 
A. )09d46217f02d23942001d76225b91704de26 
731171¢ 1032, street=MAl 


NTRALAYA,MUMBAI, 
serial Number: 5e36e9fa467a763047 1d3c500ceb353, 
flbb37bf0b6dfe0407a, ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 
Date: 2020.03.05 17:30:11 +05'30' 


(सुशिल खोडवेकर भा.प्र.से.) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल - २ (लेखा व हकदारी), महाराष्ट्र, नागपूर 

३. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
४. शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 

५. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, अकोला 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय, 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


